अमृतकुंभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म, 
नाशिक, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा भूखंड 
गहाणमुकक्‍त करण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.घबांक १६२२/प्र.क्र.१३७६/१९-स, 
न्यु इंडीया SANT बिल्डींग, ३ रा मजला, 
बँक ऑफ इंडीया समोर, एम.जी. रोड, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. एचएसजी-१०८४/५१८/१ ळा/१८-सी, दि.०९.१०.१९८६ 
2) शासन निर्णय क्र. एचएसजी-१०८४/५१८/२ रा/१८-सी, दि.०४.०३.१९८७ 
3) शासन निर्णय क्र. एचएसजी-१०८४/५१८/३ रा/१८-सी, दि. २१.१२.१९८७ 
४) संस्थेचा प्रस्ताव दिनांक ०४.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
अमृतकुंभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), नाशिक, जिल्हा नाशिक या संस्थेतील एकुण १३ 


पात्र सभासदांना संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. १, २, ३ अन्वये एकूण कर्ज रुपये ७,६५,४००/- (रुपये 


सात लाख पासष्ठ हजार चारशे फक्‍त) इतके वितरित करण्यात आले होते. 


संदर्भ क्र. ४ अन्वये संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच सर्व १३ कर्जदार सभासदांना 


वितरीत केलेली कर्जाची रक्‍कम त्यावरील व्याजासह शासनास परतफेड केली आहे. तसेच सर्व 


सभासद/संस्था निर्गमित केलेल्या ना-देय प्रमाणपत्रांवरुन व या कार्यासनातील खतावणीमधील 


नोंदीवरुन संस्थेला दिलेले कर्ज व्याजासह वसुल झाल्याचे दिसुन येते. संस्थेकडे शासनाचे येणे बाकी 


नसल्यामुळे संस्थेचा भूखंड गहाणखतातून मुक्‍त करण्याचा संस्थेचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. सदर बाब विचारात घेऊन शासन आता खालीलप्रमाणे आदेशा देत आहे. 


शासन निर्णय -: 


अमृतकुंभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), नाशिक, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या एकूण १३ 


सभासदांना वितरीत करण्यात आलेले गृहबांधणी कर्ज रुपये ७,६५,४००/- (रुपये सात लाख पासष्ठ 


हजार चारशे फक्त) व त्यावरील व्याजासह शासनास परतफेड केली आहे. सबब, सदर संस्थेकडे 


शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नसल्याने संस्थेने शासनाकडे गहाण ठेवलेला गहाणखतामध्ये नमुद 


केलेला म्हसरुळ, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील सर्वे नं. २३६/३/२ मधील प्लॉट नं. १ ते ५ आणि २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांक १६२२/प्र.क्र.१३७६/१९-स 


ते २८ (एकूण १२ प्लॉट) खालीलप्रमाणे AGRA असलेला क्षेत्रफळ ३८१७ चौ.मी. भुखंड व त्यावरील 


बांधकाम गहाणखतातुन मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


पुर्वेकडे  : सर्वे नं. २३५, 
पश्चिमेकडे : सर्वे नं. २३६/१ व सर्वे नं. २३६/४ लगतचा ६ मी. नियोजित रस्ता 
उत्तरेकडे : सर्वे नं. २३६/२ लगतचा ९ मी. नियोजित रस्ता 


दक्षिणेकडे : मोकळी जागाव सर्वे नं. २३६/३/३ मधील प्लॉट नं.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२२०८२६१२३९२१५६०२ असा आहे. हा ASST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUAYA DHUNDAPPA SANGSHETTI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
V | J AYA D H U N DA P P A MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ae95fd689dc752099ad3857a24b8ccbff566bbSdbcdbaacfods8 
\de=400032, st=Maharashtra, 


SANGSHETTI rio ere corre 
(विजया संगठोट्टी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-०१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), (२ प्रती) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य नागपूर-०२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), (२ प्रती) 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे. 
संचालक, विमा संचालनालय, मुंबई गृहनिर्माण भवन (म्हाडा) खोली क्र. २६४, पहिला 
मजला, बांद्रे (पुर्वी ४०० ०५१. 
) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक. 

) जिल्हा fasts, लेखापरिक्षक (वर्ग-१), सहकारी संस्था, नाशिक. 
१० अध्यक्ष, अमृतकुंभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था (.म), नाशिक ,जिल्हा नाशिक. 
११)निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


